महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा आकृतीबंधामध्ये 
समाविष्ट असलेली ५९ पदे व आकृतिबंधात 
समाविष्ट नसलेली ४६ पदे अशा एकूण १०५ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : मलोआ १११९/प्र.क्र.६२/आठ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ मार्च, २०१९ 


संदर्भ: 

१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मळोआ १००५/८८८/प्र.क्र.५८/०५/ 
आठ, दिनांक ५.१०.२००६ 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मलोआ १००८/२६६/ प्र.क्र.८८/०८/आठ, 
दिनांक १७.०८.२०१० व २२.२.२०११ 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र : मलोआ १११६/प्र.क्र.२९०/आठ, 
दिनांक २१.१२.२०१६ 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र : मळोआ १११७/प्र.क्र.२७२/आठ, 
दिनांक ०४.१०.२०१८ 

५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक २१.२.२०१९ 

६. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.५२/अस्थायी पदे/२००३/पाच, 
दि. १४.०२.२०१९ 

शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील गट 'अ' ते 'ड' मधील 234 पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध या विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.(१) येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला आहे. 
या पदांमध्ये ६६ अस्थायी पदांचा समावेश आहे. यानंतर संदर्भाधीन अ.क्र.(२) येथील दिनांक 
१७.८.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये ४४ अस्थायी पदे व दिनांक २२.२.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये २ 
अस्थायी पदे अशी एकूण ४६ अस्थायी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात आली आहेत. या विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.(४ येथील शासन निर्णयान्वये आयोगाच्या 
आकृतिबंधात समावेश असलेली ५९ पदे व आकृतीबंधात समावेश नसलेली परंतू महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेली ४६ अस्थायी पदे अशी एकूण १०५ अस्थायी पदे दिनांक 
१.१०.२०१८ ते २८.२.२०१९ या कालावधीसाठी सुरु ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आळी होती. आता 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.(६) येथील पत्रास अनुसरुन महाराष्ट्र लोकसेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ १११९/प्र.क्र.६२/आठ 


आयोगाच्या आकृतीबंधामध्ये समाविष्ट असलेली ५९ अस्थायी पदे व आकृतिबंधात समाविष्ट नसलेली 


परंतू महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेली ४६ अस्थायी पदे अशी एकूण १०५ 


अस्थायी पदे दिनांक १.३.२०१९ ते ३०.९.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


आकृतिबंधामध्ये समाविष्ट असलेली ५९ अस्थायी पदे 


अ.क्र. । पदनाम वेतनश्रेणी पदांची 
संख्या 
1. | उप सचिव रु.१५६००-३९१०० + ६६०० ग्रेडवेतन ।२ 
२ अवर सचिव रु.१५६००-३९१०० + ५०००ग्रेडवेतन ।४ 
३ कक्ष अधिकारी रु.९३००-३४८०० + ४४००ग्रेड वेतन ।६ 
४ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) रु.९३००-३४८०० + ४४००ग्रेडवेतन ।२ 
षु लघुलेखक (निम्नश्रेणी) | रु.९३००-३४८००-- ४३००ग्रेड वेतन ।२ 
नि सहायक कक्ष अधिकारी | रु.९३००-३४८०० + ४३०० ग्रेड वेतन । ३० 
७ लिपिक-टंकलेखक रु.५२००-२०२०० + १९००ग्रेडवेतन ।७ 
८ वाहनचालक रु.५२००-२०२०० + Woo FS वेतन ।४ 
९ हमाल रु.४४४०-७४४० + १३००ग्रेड वेतन | 
एकूण ५९ 
आकृतिबंधामध्ये समाविष्ट नसलेली ४६ अस्थायी पदे 
अ.क्र. । पदनाम वेतनश्रेणी पदांची 
संख्या 
ed सह सचिव रु.१५६००-३९१०० + ७६०० ग्रेड वेतन ।२ 
२ उप सचिव रु.१५६००-३९१०० -- ६६०० ग्रेड वेतन ae 
3 अवर सचिव रु.१५६००-३९१०० + ५०००ग्रेडवेतन ।४ 
४ सिस्टिम अँनालिस्ट रु.९३००-३४८०० + ५००० ग्रेड वेतन (४, 
षु कक्ष अधिकारी रु.९३००-३४८०० -- ४४०० ग्रेड वेतन ee 
& BYATH (उच्चश्रेणी) रु.९३००-३४८०० + ४४००ग्रेडवेतन | 3 
9 सहायक कक्ष अधिकारी | रु.९३००-३४८०० + ४३०० ग्रेड वेतन | २० 
८ प्रोग्रामर रु.९३००-३४८०० + ४३००ग्रेड वेतन ।२ 
९ डाटा एंट्री ऑपरेटर रु.९३००-३४८०० + ४२०० ग्रेड वेतन ।३ 
एकूण ४६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ १११ ९/प्र.क्र.६ २/आठ 
२. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक ए-३, लेखाशीर्ष ''२०५१-ळोकसेवा आयोग, १०२ राज्य 
लोकसेवा आयोग, (00)(09) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (२०५१ ००१३), 09 - वेतन (अनिवार्य)" याखाली 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर मान्यता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र. (4) येथील शासन निर्णय, क्र.पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक २१.२.२०१९ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन देण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०३२७१५१९३२५२०७ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra epee 
Pandurang easton 
(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
8) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५) 
५) वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प-१४/वित्तीय सुधारणा-१) 
६ निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


